विशेष सहाय्य योजनांची सामना व 
लोकमत या वृत्तपत्राद्वारे केलेल्या 
जाहिरातींची देयके अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२०/प्र.क्र. १३५/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक : - प्रसिध्दी -२०१९/प्र.क्र.४६/विसयो, दिनांक २२/०८/२०१९. 
२ माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, कार्यादेश:- क्र.आरओसी-२०१९-२०/क्र-५/ 
७२७३९/, दिनांक ०७/०९/२०१९. 


प्रस्तावना : 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी विविध वृत्तपत्रांना दिलेल्या 
कार्यादेशानुसार विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात वाढ केल्याची जाहिरात 
विविध वृत्तपत्रांनी दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या वृत्तपत्रामध्ये प्रसारित केळी आहे. सामना व 
लोकमत या वृत्तपत्रांनी जाहिरात प्रसारित केलेली रु.८,२२,०२४/- इतक्या रकमेची देयके 
शासनास सादर केली असून सदरहू जाहिरातींची देयके अदा करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

विशेष सहाय्य योजनांची प्रसिध्दी व प्रसार करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या 
माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या कार्योत्तर मंजूरीच्या व निधी उपलब्धतेच्या 
अधिन राहून रु.११,४३,४६,०००/- इतक्या माध्यम आराखडयास दि.२२ ऑगस्ट, २०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता fest आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी विविध 
वृत्तपत्रांना दिलेल्या कार्यादेशानुसार विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात वाढ 
केल्याची जाहिरात सामना व लोकमत या वृत्तपत्रांनी दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या 
वृत्तपत्रामध्ये रु.८,२२,०२४/- (रुपये आठ लक्ष बावीस हजार चोवीस wad) इतक्या रकमेची 
जाहिरात प्रसारित केलेल्या देयकास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सामना व 
लोकमत या वृत्तपत्रांच्या देयकाचा तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


क ी ae जाहिरातीचा । जाहिरातीची 
,क्र. | वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक दिनांक 
दिनांक रक्‍कम 
= २ ३ aa _ | षु 
दि वि सामना ॥॥॥४६१२ ९/९/२०१९ १,११,७२०/- 
२ | लोकमत ॥॥॥१९81727/८१४६ ९/९/२०१९ ७,१०,३०४/- 
एकूण रु. ८,२२,०२४/- 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२०/प्र.क्र. १३५/विसयो 


२. हा खर्च मागणी क्रमांक “एन-३, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, 
१०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण (०८) (०८) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 
व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (२२३५ ३१२१) 
५०-इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. उपरोक्त नमूद निधी अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, सामाजिक न्याय 
व विशेष सहाय्य विभाग यांना बीडीएस वर वितरीत करण्यात येत आहे. या खर्चासाठी श्री.अ.कों. 
अहिरे, अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून श्री. दि. रा. डिंगळे, सह सचिव यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
अवर सचिव (रोख शाखा) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 
देयकांचे सामना या वृत्तपत्रास रु.१,११,७२०/- व लोकमत या वृत्तपत्रास ७,१०,३०४/- इतक्या 
रकमेचे धनादेश तयार करुन त्याचे वितरण करावे. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ चे वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-पहिला, उपविभाग-२, 
अनुक्रमांक ८, नियमक्रमांक-१७ (अ) नुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२२३१७२४३१५४२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal 
Ukirade 


(सु.वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

3) अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (SBIR लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

वित्त विभाग/ व्यय-१४, मंत्रालय, मुंबई. 

सामना/ लोकमत वृत्तपत्रे. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


